शिवकालीन घराण्यांच्या ऐतिहासिक वास्तु, शास्त्र संवर्धन 
व दस्त संकलन संवर्धन समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समिती-२०२३/प्र.क्र.२३३/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र. तंत्र/मं.प.शि.श/२०२३/३२४५, दि.०७.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र व स्वराज्य घडविण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या शिवकालीन घराण्याच्या ऐतिहासिक वास्तु, 
शास्त्र संवर्धन व दस्त संकलन संवर्धन उद्देशासाठी समिती स्थापन करणेबाबत मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांनी 
निर्देश दिले होते. त्यानुसार सदर विषयाबाबत प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक 
आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये समिती स्थापनेबाबतचा प्रस्ताव 
शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. त्यानुसार समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र व स्वराज्य घडविण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या शिवकालीन 
घराण्याच्या ऐतिहासिक वास्तु, शास्त्र संवर्धन व दस्त संकलन संवर्धन उद्देशासाठी संचालक, पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे समिती स्थापन करणेस शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


ऐतिहासिक घराण्यांची वास्तु, शस्त्र संवर्धन व दस्त संकलन संवर्धन समिती 


क्र. पदाधिकारी व सदस्य 
| १ सं , पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई 
२ 'श्री.इंद्रजीत नेताजीराव जेधे 
(श्रीमंत सरदार कान्होजी राजे जेधे-देशमुख यांचे वारसदार) 


संपादक, दर्शनिका विभाग, मुंबई 
पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 


५  श्री.अनिकेत हरिश्चंद्र बांदल 
(श्रीमंत सरदार रायाजी बांदल-देशमुख यांचे वारसदार) 


६ श्री.श्रीनिवास अरुण इंदलकर inal 
(सरदार हिरोजी इंदलकर यांचे वारसदार) 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.२३३/सां.का.३ 


७ [sit aeons राजेंद्रसिंह नाईक-निंबाळकर बिंब 
(सरलष्कर सिदोजी नाईक-निंबाळकर यांचे वारसदार) 
८ श्री. निलकंठ रामचंद्र बावडेकर पॅक 


(पंत अमात्य बावडेकर यांचे वारसदार) 

श्री. रवींद्र श्रीपतराव कक 

(सरदार येसाजी कंक यांचे वारसदार) 
श्री.अभयराज INE शिरोळे 

(सरदार शिरोळे यांचे वारसदार) 
श्री.बाळासाहेब उर्फ रामदास हनुमंत सणस 

(सरदार पिलाजी सणस यांचे वारसदार) 
श्री.गोरख रोहिदास करंजावणे 

(सरदार जयताजी करंजावणे यांचे वारसदार) 
श्री.सचिन बाबुराव भोसले 

(बकाजी व कोंडाजी फर्जद यांचे वारसदार) 
श्री.समीर वारेकर 

(सचिव-श्री.शिवराज्यभिषेक दिनोत्सव सेवा समिती 


श्री.पांडुरंग VAST ताठेले (कार्याध्यक्ष-श्री शिवराज्यभिषेक 
[ सेवा समिती, दुर्गराज रायगड) 


०२. प्रस्तुत समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल 


१. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्य निर्मितीस महत्त्वाचा हातभार लावणाऱ्या 
सरदार घरण्यासंबंधी ऐतिहासिक वास्तूंची यादी व दस्तावेजीकरण करण्यास मार्गदर्शन करणे. 

२. या सरदार घराण्याशी संबंधित असलेल्या ऐतिहासिक व मौल्यवान पुरावस्तू आणि पुरावशेष यांची यादी 
व त्याचे दस्तावेजिकरण तयार करण्यास मार्गदर्शन करणे. 

३. या संबंधित समकालीन दस्तावेजांचे व कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन व जतन करून त्याचे संवर्धन 
करण्यास सहाय्य करणे. 

४. यासंबंधीत वास्तूंचे PPP mode मध्ये जतन संवर्धन कार्याचा व पर्यटन वृद्धीचा आराखडा तयार करणे. 

५. यासंबंधी संशोधनासाठी त्या भागातील नामवंत विद्यापीठातील आध्यासान केंद्रे, इतिहास व पुरातत्व 
विभाग यांची मदत घेता येईल. 

६. सरदार घरण्यासंबंधी ऐतिहासिक वास्तूंची व कागदपत्रांचे संग्रहालय म्हणून एकत्रित विकास 
करण्यासंदर्भात सहकार्य करणे. 

७. सदर समितीच्या नियमित बैठका घेण्यात येऊन त्यानुषंगाने योग्य प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांची असेल. 

८. आवश्यकतेनुसार आढावा बैठका मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य व मा. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य 
यांच्याकडे घेण्यात येतील 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.२३३/सां.का.३ 


०३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०१०३१५०८३४६७२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N DA MA R UTI DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a 1 86620ec0366 
6d244838270, postalCod 


132, st=Mahi hy 
serialNumber=BAF9D93 17025580944685E047B9C52D64C532684054F1 
9E1F02C374B78E1773F, NANDA MARUTI RAUT 
Date: 2024.01.03 15:07:37 +05'30' 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


उपसचिव (सां.का.३), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 


. संचालक, पुराभिळेकख संचालनालय, मुंबई. 

. कार्यकारी संपादक, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

. उपसंचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई. 

. सर्व अशासकीय समिती सदस्य (संचालक, पु.व.सं. यांच्या मार्फतीने) 
९. 


महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०. महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


